महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय 
अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सा)” या पदाची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२३/प्र.क्र.१२/सेवा २ 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ - महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१. 
शासन परिपत्रक - 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ elles विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग 
चिकित्सा)” (वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठता सूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 2029 मधील तरतुदीनुसार 
तयार करण्यात आलेली आहे. 


३. सदर ज्येष्ठतासूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२३०११८१५५५५०९०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
DN: लक, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

H A N D RA KA N T 2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c90b 
edd57685ea1ce3af533f64bce, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

H A RI DAS WA DE serialNumber=9474E714362BC3FD96E8D7BFO7D1CES1D 
£8461D4C34AE1E3F643C1 1854523936, 
cn=CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
Date: 2023.01.18 16:52:03 +05'30" 


(adanid ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा (१), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.), मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२३/प्र.क्र.१२/सेवा २ दिनांक 92.09.2023 


४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (क्षयरोग व कुष्ठरोग), पुणे. 

५. उपसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अकोला.) 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रूग्णालय, पुणे/जालना/कोल्हापूर/बुलढाणा. 
७. वैद्यकीय अधीक्षक, सामान्य रुग्णालय, मालेगाव अधीक्षक. 

८. निवडनस्ती (सेवा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.ज्येसूची २६२३/प्र.क्र.१२/सेवा-२, दिनांक १८.०१.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र- अ 


१. संवर्गाचे नाव - विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सा)” 


२. वेतनश्रेणी - वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७०० 
३. दि.०१ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


नियम | विशेषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे नाव | नियुक्तीचा | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती शैक्षणिक अर्हता शेरा 
३(२(बो मार्ग नुसार दिनांक/ दिनांक 
नुसार (सरळसेवा/ संवर्गात ज्येष्ठतेचा 
नुसार नियुक्तीचा | मुळ जात संवर्गात ज्येष्ठतेचा 
co पदोन्नती) नियुक्तीचा | मूळ जात जी क आच 
ष्ठता aa ae क्ष रूजू | मानीव दिनांक 
क्रमांक दिनांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (ट) (8) (१०) (११) 
णि डॉ. (श्रीमती) अश्विनी अभय सराफ पदोन्नती | २२.१०.१९६५ | खुला णं ०३.१०.२०१७ | ०३.१०.२०१७ | ३१.१०.२०२३ | डिप्लोमा इन चेस्ट अन्ड 
टयुबरक्युलॉसीस डिसीज 
२ डॉ. मोहमद असलम जमाल अहमद =| पदोन्नती | ०६.०१.१९६९ | खुला शनि ०५.१०.२०१७ | 03.90.2099 | ३१.०१.२००७ | डिप्लोमा इन चेस्ट अन्ड 
टयुबरक्युलॉसीस डिसीज 
३ डॉ. शिवाजी रखमाजी खरात पदोन्नती | ०६.०६.१९६६ | अ.जा. 1 | ०३.१०.२०१७ | ०३.१०.२०१७ | ३०.०६.२०२४ | डिप्लोमा इन चेस्ट अन्ड 
टयुबरक्युलॉसीस डिसीज 
४ | डा. अप्पासाहेब सीताराम ढुस पदोन्नती | ३१.०१.१९७० | खुला खुळा | ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३१.०१.२०२८ | डिप्लोमा इन चेस्ट अन्ड 
टयुबरक्युलॉसीस डिसीज 
५ | डॉ.(श्रीमती) रुपाली शांकर भाट पदोन्नती | १५.०७.१९८० | खुला खुला । २६.१२.२०२२ | २६.१२.२०२२ | ३१.०७.२०३८ | डिप्लोमा इन चेस्ट अँन्ड 
टयुबरक्युलॉसीस डिसीज 
& डा. निलेश शांकर वाघ पदोन्नती | ०५.०८.१९७९ इमाव इमाव | २८.१२.२०२२ | २८.१२.२०२२ | ३१.०८.२०३७ | डिप्लोमा इन चेस्ट अन्ड 
टयुबरक्युलॉसीस डिसीज 


KKRKKKKKKKKKK KK KKK KRKKK EK KKK EK KK EK KKK EKER KKK KEK EKKKRAKKKKKK 


